आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करुन 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शाकांना रोख 
पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक क्रीस्पर्धा १११९/प्र.क्र. ८३/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ९ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा: 
१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो २०१२/ 
प्र.क्र १५८/१२/क्रीयुसे - २; दि.०५.०२.२०१४. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो २०१८/ 


प्र.क्र १०३/क्रीयुसे - २; दि.११.१०.२०१८. 
प्रस्तावना- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये ऑलिंपिक,राष्ट्रकूल व आशियाई wade पदक विजेत्या 
खेळाडूंना रोख पारितोषिके देवून गौरविण्याची योजना कार्यन्वित आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 
उल्लेखनीय कामगिरी करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व 
त्यांच्या मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी तसेच 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शाकांना रोख 
पारितोषिक म्हणून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली एकूण रक्‍कम रु. ९२.८७५ लक्ष व आयोजनावरील खर्च 
रु.४.०० लक्ष अशी एकूण रु.९६.८७५ लक्ष MST लक्ष PEAT हजार पाचशे फक्त) अदा करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार | प्राप्त पदक पारितोषिक रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
खेळाडू | मार्गदर्शक 

q 2 3 8 षु & 
a | श्री. प्रतिक छगणराव बोरसे नेमबाजी । सुवर्णपदक | ३.०० po 
2 | कु.हर्षदा सदानंद निठवे नेमबाजी । सुवर्णपदक | ३.०० ०.७५ 
३ । कु. पुजा पंढरीनाथ घाटकर नेमबाजी । सुवर्णपदक| ७.०० १.८७५ 
४ | श्रीम. सुमा सिध्दार्थ शिरूर नेमबाजी | रौप्यपदक | ०.०० | -- | 
५ श्री. स्वप्निल सुरेडठ कुसाळे नेमबाजी । कास्यपदक | 3.00 ०.७५ 
६ । कु.प्राची प्रमोद गडकरी नेमबाजी |। रौप्यपदक २.०० ०.५० 
७ श्री. संभाजी शिवाजी झनझन नेमबाजी । रौप्यपदक | २.०० ०.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा १११९/प्र.क्र. ८३/क्रीयुसे -२ 


अ.क्र खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार | प्राप्त पदक पारितोषिक रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
खेळाडू | मार्गदर्शक 
१ २ ३ 8 4 द 

८ | श्रीम. श्रेया गावंडे नेमबाजी । सुवर्णपदक | ३.०० ०.७५ 
सुवर्णपदक | ३.०० ०.७५ 
९ श्रीम. अनुष्का रविद्र पाटील नेमबाजी । सुवर्णपदक | ३.०० ०.७५ 
पिं कु.अभिज्ञा अशोक पाटील नेमबाजी । कास्यपदक १.०० | ०.२५ 
रौप्यपदक | २.०० ०.५० 
११ । श्री. राहुल बाळू आवारे कुस्ती | रौप्यपदक ५.०० १.२५ 
कास्यपदक | ३.०० ०.७५ 
१२ | श्री. सुरज राजकुमार कोकाटे कुस्ती | कास्यपदक | १.०० | 0.24 
१३ | Sit. वेताळ औदुंबर शेळके कुस्ती | कास्यपदक | १.०० | 0.24 
१४ । श्रीम. हर्षद सुभाष वाडेकर वेटलिफ्टींग । रौप्यपदक | २.०० ०.५० 
१५ श्रीम. मोहिनी दर्‍याप्पा चव्हाण । वेटलिफ्टींग ।सुवर्णपदक | ३.०० ०.७५ 
१६ । कु.अनन्या विजय पाटील वेटलिफ्टींग ।कास्यपदक १.०० | शिळ्या 
१७ | कु.रूपा महादेव हनगंदी वेटलिफ्टींग | रौप्यपदक | २.०० ०.५० 
१८ | श्रीम. साक्षी प्रकाश मस्के वेटलिफ्टींग | रौप्यपदक | २.०० ०.५० 
१९ | कु.जाधव सायली उदय कबडडी | सुवर्णपदक | रोख बक्षिस १.८७५ 

रक्कम पूर्वीच 

देण्यात आले 

आहे. 

२० | कु.अभिलाषा म्हात्रे कबडडी | सुवर्णपदक | रोख बक्षिस १.८७५ 

रक्‍कम पूर्वीच 

देण्यात आले 

आहे. 
२१ | श्री. मार्क जोसेफ धरमाई बॅडमिंटन | कास्यपदक| १.०० ०.२५ 
कास्यपदक| १.०० | ०.२५ 
२२ श्रीम. मानसी गिरीडचंद्र जोशी बॅडमिटन | रौप्यपदक | 2.00 ०.५० 
कास्यपदक| १.०० ०.२५ 
२३ | श्री. दिलीप सिह Wet रौप्यपदक | २.०० ०.५० 
२४ श्री. संकेत विजय पाटील रोईंग कास्यपदक। २.०० ०.५० 
२५ | कु.श्वैता प्रभाकर AAT सेलिंग । रौप्यपदक goo | -- 
२६ | श्री. मयुर शहाशिकांत पवार सायकलिंग सुवर्णपदक | 3.00 ०.७५ 
एकूण रक्‍कम ७४.०० १८.८७५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा १११९/प्र.क्र. ८३/क्रीयुसे -२ 


उपरोक्त नुसार एकूण रु. ९२.८७५ लक्ष व सदर कार्यक्रमावरील खर्च रु. ४ लक्ष असे एकूण 
रु.९६.८७५ (MMT लक्ष सत्त्याऐंशी हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्त 
कार्यक्रमासाठी आवश्‍यक आहे. 


३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा 
व खेळ (०९)(०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामधील पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे 
(२२०४ ५३२१)-५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे 
४. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०९१८४६००६६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra 10 teed 


t=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88F701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d475 


S h a n ka fa O Pp a Wa [| 5ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 2019.08.09 18:52:00 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

४. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. सर्व संबंधित खेळाडू (संचालनालयामार्फत) 

७. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (संचालनालयामार्फत) 
८. मा. मंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०.निवड नस्ती, क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


